अहमदनगर जिल्ह्यातील  शोवगांव 
तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ जानेवारी, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र. का-५/सा.बां.प्रादे.विना/प्रआ/दर्जोन्नत/होगांव ( जि.अ.नगर)/२८०३/२०२२, 
दि.०८/०६/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगांव तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर विचारात घेता, 
सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Sola करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील शोवगांव 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
्‌ , रा.म.मा. ७५२ ई ते बोधेगांव ते ग्रामीण मार्ग १-९५ | (०/०० ते ३/५००) | १३.६०० कि.मी. | प्रमुख 
खोलेवस्ती, हातगांव, मुंगी ते ३.५०० कि.मी. जिल्हा 
कोळीवस्ती ला जोडणारा रस्ता. |ग्रामीण माग ११ (o/o0 ७३०७ मार्ग- २२२ 
६.३०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग १-१५ | (०/०० ते ३/८००) 
३.८०० कि.मी. 
एकूण १३.६०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४७९८.४१५ + १३.६००) म्हणजेच ४८१२.०१५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १३.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९८५९.८८०-१३.६००) म्हणजेच ९८४६.२८० 
कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२०१६५८५६५७१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN यामा 
KAC HA R FE sch s7FEABGBBCBIECAC 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 

१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
४)संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५)रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६)रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) 


७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


